महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी, मर्यादित 
मार्फत मालिका क्र. ।४ द्वारे, उभारलेल्या 
कर्जरोख्यांवरील प्रथम सहामाही शासन हमी 
शुल्क पुस्तकी समायाजनाने शासनास अदा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन पूरक पत्र क्रमांक : एमपीव्हीसीएल-२०१८/ प्र.क्र.२६/ का. १४३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा:- 
१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र.पाविम-२००२/प्र.क्र. ४७/का.१४३३, दि. २७.०९.२००२. 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एमपीव्हीसीएळल २०१८/प्र.क्र.२६/का. १४३३,दि.२६.०९.२०१८ 


शासन पूरकपत्र:- 

महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लि. मार्फत उभारलेल्या मालिका क्र. ।/ द्वारे उभारलेल्या 
कर्जरोख्यावरील प्रथम सहामाहीची शासन हमी शुल्क रक्‍कम रु. ५८,६८,०००/- पुस्तकी समायोजनाने 
शासनास अदा करणेबाबत नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय दि. २६.०९.२०१८ अन्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. या शासन निर्णयामधील परिच्छेद-४ नंतर पुढील मजकूर अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 

“वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिळ,२०१८ 
सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ८ च्या तपासणी सूचीमधीळ अट क्र.१, 2, ३ व४ ची पूर्तता या प्रकरणी 
होत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी पुस्तकी समायोजनाद्वारे शासन हमीची अदायगी करण्यास मंजूरी देण्यात 
आली असल्याने क्र. ५ ते १० येथील अटी या प्रकरणी लागू होत नाहीत.” 

३. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०१८११०६११२६३२७३१६ 
असा आहे. हे पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


C h a r u 5 h | | वे Digitally signed by Charushila Chand rambekar 
DN: c=IN, o=Government Of Mal = 
Department, postalCode=400032, shtra, 

C h a n d fa ka n t 2.5.4.20=332dfd6e6db0a06570cca25f9c39add2bebc7d 
207b3405d111474330d0a9e014, cn=Charushila 
Chandrakant Tambek 


Tambekar Date201811.05 159140 0530 
(चारुशीला तांबेकर ) 


सह सचिव, नियोजन विभाग 


प्रत- 


9 
२ 


3 
to} 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


~ ~~ ~— ~~ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः एमपीव्हीसीएल-२०१८/ प्र.क्र.२६/ का. १४३३ 

५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) व्यवस्थापकीय संचालक, मे. सिकॉम लि. सॉलिटेअर कार्पोरेट पार्क,बिल्डींग -४, अंधेरी-घाटकोपर 
लिंक रोड, चकाला, अंधेरी(पूर्व), मुंबई -४०० ०९३. 

७) प्रबंधक, महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी लिमिटेड, द्वारा मे. सिकॉम लि. सॉलिटेअर कार्पोरेट पार्क, 
बिल्डींग नं-४, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्वी, मुंबई -४०० ०९३. 

८) उप सचिव (रोख शाखा), नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

९) कक्ष अधिकारी, (रोख शाखा), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५प्रती). 

१०) कक्ष अधिकारी ,का. १४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) वित्त विभाग, व्यय-८, / अर्थसंकल्प-१६/अर्थबळ/अर्थोपाय /त्रह्ण व हमी . 

१२) निवड नस्ती का-१४३३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


